प्रादेशिक रुग्णालयांकरीता लोखंडी खाटांचे 
देयक अदा करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. १०१/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: ३० मार्च , २०२१. 


वाचा-: 
१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन पुरकपत्र क्र.खरेदी २०१९/प्र.क्र.१०१/आरोग्य-८, 
दि.२२.३.२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक-: 


वाचा येथील शासन पुरकपत्रक दिनांक २२.३.२०२१ मधील ५ व्या ओळीत रक्‍कम 


रु.३२,६४,५७५/- (रु.बत्तीस लाख चौसष्ट हजार Wal पंच्याहत्तर फक्त) या  " ऐवजी" 


" रुपये ३८,५२,१९९/-(रु.अडतीस लाख बावन्न हजार VHpal नव्याण्णव फक्त) असे वाचावे" 


शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.६, नियम क्रमांक ४० नुसार प्रशासकिय विभागास प्रदान केलेल्या 


अधिकारानुसार प्रशासकिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक 29290330943C88 4099 असा 


आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher १७५ 


Maharashtra, ou=Public Health 


Samsher कक 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd 
‘ 15c9826781deS5daa02a4ecf339fb1d05 
Ta d a V | 59ab9d6, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
(ज.स aoa 2021.03.30 17:36:48 +05'30' 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
NAG आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः खरेदी-२०१९/प्र.क्र. १०१/आरोग्य-८ 


२)व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 

३)संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

४)सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

५)सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 
) 


६)सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
७)महाळेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
८)महाळेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 


९)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 


१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


११)अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 
१३निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


